महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था 
या संस्थेस सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात मंजुर तरतुदीतुन निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.८९/२१)/मशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.-५, 
दि.२४.०२.२०२०. 
प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (Maharashtra 
State Faculty Development Academy) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली असुन या शासन 
निर्णयान्वये सदर संस्थेस अनावर्ती खर्चासाठी रु.५०.०० कोटी व एकवेळचा निधी म्हणुन आवर्ती 
खर्चासाठी रु. १०.०० कोटी इतका निधी देण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. त्यानुसार सदर 
संस्थेस निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (Maharashtra State Faculty Development 
Academy) या संस्थेस संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मंजुर करण्यात आलेल्या निधीपैकी आवर्ती 
खर्चासाठी रु.२,३५,९२,०००/- व अनावर्ती खर्चासाठी रु.३,००,००,०००/- असा एकुण 
रु.५,३५,९२,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी पस्तीस लक्ष ब्याण्णव हजार फक्त) इतका निधी 
वितरित मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या बाबीवर येणारा खर्च "मागणी क्र. डब्ल्यु-०२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, (०२) 
माध्यमिक शिक्षण, १०५ शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०४) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०४)(०२) अकृषी विद्यापीठे, 
शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांकरीता प्रशिक्षण (कार्यक्रम) (२२०२ आय ७१९) 
३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


3. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने उप 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.८९/२१)/मशि-३ 


४. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनो.सं.क्र.२८३/१४७१, दि.०२.०९.२०२१ व वित्त 


विभाग अनौ.सं.क्र.१०३०/२०२१/व्यय-५, दि.१७.११.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन तसेच 
वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ मधील अटी व 


शर्तीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असुन सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अटी व 


शर्तीची पुर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२११२१४१७०४१३१००८ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Hemantkumar 
Pandharinath Baviskar 


(हे. पं. बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, कफ परेड, मुंबई-४००००५. 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य, उच्च शिक्षण, पुणे. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य, तंत्र शिक्षण, मुंबई. 

महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


. महालेखापाल लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


७. कार्यासन (साशि-१) / (मशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. निवडनस्ती, कार्यासन मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


